सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी मे. 
पीडब्ल्युसी या कंपनीस राज्य देखरेख 
संस्था ($2>॥॥५) म्हणून मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस ३६१५/प्र.क्र. ९०/भाग-१/ पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई -४०० ०३२. 
तारीख: १३ जुन, २०१६. 


वाचा : 
१) राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण केंद्र,केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे पत्र क्र.581 (१०३) / CCTNS / 
SPMU /§0 / NCRB -२००१, दि. १७.५.२०१२ 

राज्य गुन्हे अन्वेषण केंद्र, TS अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व मे.प्राईस वॉटर 
हाऊस कूपर प्रा.लि. यांच्यामध्ये झालेला करार ,दि.२९.८.२०१२ 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्रकल्प अंमलबजावणी 
समितीच्या बैठकीचे इतीवृत्त दि.६.६.२०१५ 

अपर पोलीस महासंचालक, एससीआरबी, गु. अ. वि. महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र 
क्र.90/5018/00७॥1४९5/३१/२०१५,७, दि.११.१.२०१६. 


— 


2 


— 


3 


— 


8 


— 


प्रस्तावना : 


केंद्रशासनाच्या ई-गर्व्हनन्स योजनेतंर्गत गुन्हा व गुन्हेगारी माग काढण्यासाठी नेटवर्क 
यंत्रणा (Crime and Criminal Tracking Network System) हा प्रकल्प Mission Mode Project 
म्हणून संपूर्ण देशामध्ये राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्यात हा प्रकल्प यडास्वीरीत्या 
राबविण्यात आला असुन दि. १५.९.२०१५ रोजी या प्रकल्पाचे मा. राज्यपाल महोदयांच्या हस्ते 
लोकार्पण झाळे आहे. सदर प्रकल्पांसाठी राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख केंद्र, केंद्रीय गृह मंत्रालय,नवी 
दिल्ली यांच्या दि.१७.९.२०१२ रोजीच्या पत्रान्वये मे.प्राईस वॉटर हाऊस कूपर प्रा.लि. या कंपनीस 
राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन युनीट ( State Project Management Unit) म्हणुन नियुक्‍ती करण्यात 
आली होती. सदर कंपनीचा कार्यकाल दि. ३१.५.२०१५ रोजी संपलेला आहे. दि.६.६.२०१५ 
रोजीच्या अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यतेखाळील आढावा बैठकीत सदर कंपनीस 
सीसीटीएनएस प्रकल्प सल्लागार (SPMU) म्हणुन एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात 
आला आहे. सदर प्रकल्प दि. १५.९.२०१५ पासुन संपुर्ण राज्यात कार्यान्वित (Go-Live) झाला असुन 
या प्रकल्पांतर्गत एकुण १०४५ पोलीस ठाणी व ६२७ वरीष्ठ कार्यालये नेटवर्कने जोडणी करण्यात 
आली आहे. प्रकल्पाचे तृतीय पक्षाव्दारे लेखापरीक्षण, सेवा कराराप्रमाणे प्रकल्प संचालकाची 
(System Integrator) देयके अदा करण्यासाठी अहवाल सादर करणे, नविन पोलीस ठाणी या 
प्रकल्पाशी जोडणे इ. कामासाठी सल्लागाराची आवश्यकता असल्याने मे. प्राईस वॉटर हाऊस कूपर 
प्रा.लि. या कंपनीस दि.१.६.२०१५ ते ३१.५.२०१६ या कालावधीसाठी सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी 
सल्लागार म्हणुन मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस ३६१५/प्र.क्र. ९०/भाग-१/ पोल-३ 


शासन निर्णय : 


सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख केंद्र, केंद्रीय गृह मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांच्या दि.१७.९.२०१२ रोजीच्या पत्रान्वये मे. प्राईस वॉटर हाऊस कूपर प्रा.लि. या कंपनीस राज्य 
प्रकल्प व्यवस्थापन युनीट ( State Project Management Unit) म्हणुन नियुक्‍ती करण्यात आली 
होती. दि.६.६.२०१५ रोजीच्या अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यतेखाळली आयोजीत प्रकल्प 
आढावा बैठकीत सदर कंपनीस सीसीटीएनएस राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन युनीट (SPMU) म्हणुन 
एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आळा आहे. 


या शासननिर्णयान्वये मे. प्राईस वॉटर हाऊस कूपर प्रा.लि. या कंपनीस सीसीटीएनएस 
प्रकल्पासाठी राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन युनीट ( State Project Management Unit) म्हणुन दि. 
१.६.२०१५ ते ३१.५.२०१६ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर कंपनीस देयके अदा करतांना राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख केंद्र, केंद्रीय गृह मंत्रालय,नवी 
दिल्ली यांनी याबाबत विहीत केलेल्या अटी व aril तसेच यासंदर्भात राज्य गुन्हे अभिलेख केंद्र, 
गुन्हे अन्वेषण विभाग,महराष्ट्र राज्य,पुणे व मे.प्राईस वॉटर हाऊस कूपर प्रा.लि. याच्यामध्ये दिनांक 
२९.८.२०१२ रोजी झालेल्या करारातील अटी व शर्ती लागु राहतील. 


यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.बी-१,२०५५,पोलीस (००) १०९, जिल्हा पोलीस (००) (99) 
गुन्हा व गुन्हेगारी माग काढण्यासाठी नेटवर्क यंत्रणा (२०५५ ०६२२) ३१-सहायक अनुदाने* या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन-२०१६-१७ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०६१३१७१८३५७७२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhanudas B Ingale 
h a al U a S DN: c=IN, o=Government Of 

Maharashtra, ou=Desk Officer, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 


B | Nn a le cn=Bhanudas B Ingale 
g Date: 2016.06.13 17:22:21 +05'30' 


(भा.बा.इंगळे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 

६. अप्पर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

७. प्रधान सचिव (विठोष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस 3§ 94/0... ९०/भाग-१/ पोळ-३ 


९. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अभिलेख केंद्र, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे 

१०.महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/ नागपूर 

११.पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१५.श्री. सु.जे. सोवितकर, नियंत्रक अधिकारी तथा उपसचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६.श्रीमती श्रध्दा कवळे, आहरण व संवितरण अधिकारी तथा अवरसचिव, गृह विभाग, 
मंत्रालय, मुंबइ 

१७.वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१८. रोखशाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९.निवडनस्ती/ पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


